संदर्भ - 


गावठाण विस्तार योजनेंतर्गत संपादित 
केलेल्या जमिनीच्या वाढीव मोबदला तसेच 
लोकसंख्या वाढीमुळे होणाऱ्या गावठाण 
विस्तारासाठी संपादित जमिनीचा मोबदला 
अदा करण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष निर्माण 
करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण- २०२३/प्र.क्र. ०४/र-८ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 


दिनांक: ०२ फेब्रुवारी, २०२४ 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-॥, नागपूर यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. 
टीएम/जीआर.॥/युओआर-०६/८१५, दिनांक-०१.०९.२०२३ 


प्रस्तावना- 


गावठाण विस्तार योजनेंतर्गत संपादित केलेल्या जमिनीच्या वाढीव मोबदळा अदा 


करण्यासाठी तसेच लोकसंख्या वाढीमुळे होणाऱ्या गावठाण विस्तारासाठी संपादित जमिनीचा 
मोबदला अदा करण्यासाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


गावठाण विस्तार योजनेंतर्गत संपादित केलेल्या जमिनीच्या वाढीव मोबदळा अदा 


करण्यासाठी तसेच लोकसंख्या वाढीमुळे होणाऱ्या गावठाण विस्तारासाठी संपादित जमिनीचा 


मोबदला अदा करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नवीन Saray निर्माण करण्यास शासन मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
मराठी GSN इंग्रजी लेखाशीर्ष 
मागणी क्रमांक | सी- ०५ Demand No.} (--05 
प्रधान Oey 2234, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण Major 2235, Social Security and Welfare 
Head 
उप प्रधान ०१, पुनर्वसन Sub Major | 01, Rehabilitation 
लेखाशीर्ष ee 
गौण शीर्ष २०२, इतर पुनर्वसन योजना Minor Head | 202- Other Rehabilitation Schemes 
गट शीष (०६) गावठाण विस्तार Group Head | (06) Extension of Gaothan 
उपगट शीर्ष (०६) (०१) लोकसंख्या वाढीमुळे Sub Group | (06) (01) Extension of Gaothan 
गावठाण कार्यक्रम) = Head due to Population Growth 
T U 
गावठाण विस्तार ( (Scheme) (2235 D604) 
(2234 डी६०४) 
तपशीलवार ay | 39, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) Detail 31, Grant in Aid (Non Salary) 
Head 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०२३/प्र.क्र. ०४/र-८ 


०२. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ५२/१४७५, दिनांक 
२२/०२/२०२३ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १८७/२०२२३/व्यय-९, दिनांक 
०५/०६/२०२३ अन्वये दिलेल्या दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०२१२४०४४०६१९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANJAY MAROTI JAGTAP 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND. 
FOREST DEPARTMENT, 


2.5.4.20=9ea94b7d58fc204d63a497943e6c56976c537462d5f296498 
0c30906051d44d7, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=2C1FC77 1D686D36A26A8AF979409826984378A73F9 
D4AEECA990209686CC25BD, cn=SANJAY MAROTI JAGTAP 


(सं. Al. जगताप) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
३) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
४) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अ.मु.स., मंत्रालय, मुंबई 
५) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६) सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
८) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 


९) सर्व मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, विधानभवन, मुंबई 
१०) महालेखापाल-१, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), (लेखापरिक्षा), मुंबई. 
१) महाळेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), (लेखापरिक्षा), नागपूर. 
१२) सर्व मंत्रालयीन विभाग. 
93) सर्व विभागीय आयुक्त. 
१४ सर्व जिल्हाधिकारी. 
१५) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


१६) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१७) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नाशिक/अमरावती 
१८) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

१९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


